भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांच्या बदली 
/ पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०१९/प्र.क्र.११० /२०१९/दहा, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
तारीख: २०.०६.२०१९ 
शासन निर्णय 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने, खाळी नमूद केलेल्या अधिका- 
यांची प्रशासकीय कारणास्तव अ.शा.पत्र क्रमांक-एईओ-१११९/प्र.क्र.(५) (90) /२०१९/दहा, दिनांक १४.०६.२०१९ नुसार पुढील 
प्रमाणे बदलीने नियुक्त्या / पदस्थापना करण्यात आल्या आहेत. 
अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम नियुक्तीचे पद 
ST Pret पांडे, भाप्रसे (२००१) व्यवस्थापकीय संचालक, शिवशाही | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असल्यामुळे 
२. श्री.व्ही.एन.काळम, भाप्रसे (२००३) विकास आयुक्‍त (असंघटित कामगार), | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असल्यामुळे 
| नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. नियुक्‍ती करणे आवश्‍यक असल्याने. 
३. श्री.आर.व्ही.निंबाळकर, भाप्रसे (२००७) | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी | प्रशासकीय कारणास्तव व 
अतिरिक्‍त महापालिका आयुक्‍त, पुणे | पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे. लोकहितास्तव बदली करणे आवश्‍यक 
महानगरपालिका, पुणे. असल्याने. 


श्री.सी.के.डांगे, भाप्रसे (२०१०) सह सचिव, सामान्य प्रशान विभाग, | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असल्यामुळे 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. मंत्रालय, मुंबई. नियुक्‍ती करणे आवश्‍यक असल्याने. 


५. Bales खोडवेकर, भाप्रसे (२०११ | उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असल्यामुळे 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. नियुक्‍ती करणे आवश्‍यक असल्याने. 
2: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून 


त्याचा संकेताक २०१९०६२०११२५१८२८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar 


e e e 
S ठे | | t ठे R | S h | ता Of Maharashtra, 


ou=General Administration Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


B a n d e ka [ 2.5.4.20=5140223e17381bc47a67b9fede&dda33 
c03e3e9ce591f826d8 193080c68a08b8, 
serialINumber=e40a063b6b4e8f59f9 1f350aa6fec 
292a55db5bf8829c64d6c44e00a701cdaac, 


D e S h mM U k h cn=Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 


Date: 2019.06.20 16:44:55 +05'30' 


(स.रि.बांदेकर-देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, 
. संबंधित अधिकारी 
४. संबंधित कार्यालये 
५. मुख्य सचिवांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, 
६. सामान्य प्रशासन विभाग, ९, ९-अ, १०-अ, 
निवड नस्ती 


